सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या 
महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या 
विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त 
झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक 
मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
नायक काळे नवनाथ पांडूरंग जि.सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/ प्र. क्र.१४६/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८/०६/२०२२. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१९/ प्र.क्र. ६८/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि- 
१६/२००५ दिनांक २१/०६/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधिन दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य 
परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत 
अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय:- 
सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक २१/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
अपंगत्व प्राप्त महाराष्ट्र राज्यातील जवानांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


नाव व पत्ता अपंगत्व प्राप्त दिनांक, मोहिम व 
ठिकाण 
नं. 2299292 W १३ नोव्होबर, 2020 रु. 3¥,00,000/- 
नायक कंझलवन, गुरेज सेक्टर जम्मू HTB , 
काळे नवनाथ पांडूरंग ऑपरेड़ान रक्षक 


६ मराठा एल. आय. 
-॥१-९११६०६ 
C/o ५६ APO 


एकूण रक्‍कम रू. 38,00,000/- 


२. अपंगत्व प्राप्त जवान नायक काळे नवनाथ पांडूरंग यांना देय रु.३४,००,०००/- (रुपये 
चौतीस लाख फक्त) अर्थिक मदतीपैकी yo % म्हणजे रु. १७,००,०००/- (रुपये सतरा लाख 
फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५० % रक्‍कम म्हणजे रु. १७,००,०००/-(रुपये सतरा 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/ प्र. क्र.१४६/२८ 
Gre ay PSMA सागता CORPS) Mig Gouna Toe a TaN ककत 
गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
3. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा 
खर्च १७,००,०००/- (रुपये सतरा लाख फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा 
योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी 
पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत 
(२२३५ २६०८) ५०- इतर खर्च "या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण 
अधिकारी, सातारा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात 
यावी व त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करण्यात यावा. 
५. Br anes निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दिनांक ०२.०८.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२८१४४५०६७००७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Utkarsha Ulhas शण 


st=Mahi 


tra, 
2,5.4.20=87d1943b4a1eba 169d 1 9f038ed292ff49eb517139d9 


R a n e 3ffc789c520548352133a, cn=Utkarsha Ulhas Rane 


Date: 2022.06.28 14:47:15 +05'30' 


(3.3. राणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३ .महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४ .कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५. जिल्हाधिकारी, सातारा, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

८ .जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी सातारा, 

९. सह GASH, OA व कोषागार,संगणक कक्ष,५वा ASS AGA प्रशासन 
भवन,मुंबई-३२, 

१०. नायक काळे नवनाथ पांडूरंग, ६ मराठा एल.आय. ?॥९-९११६०६ C/o ५६ 

APO. 
११. निवड नस्ती (2 प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


